आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
बांधील बाबींकरीता निधी वितरण. 
(मागासवर्गीय कल्याण-वेतन) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.१.०६.२०२१, दि.२.०६.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, 
दि.१८.०६.२०२१, दि.२४.०६.२०२१, दि.५.०७.२०२१, दि.४.०८.२०२१, दि.१.०९.२०२१, 
दि.३०.०९.२०२१ व दि.३.११.२०२१ 

३. आयुक्त आदिवासी विकास, नाशिक यांचा प्रस्ताव क्र.असं ११२१/प्र.क्र.9/का४(२)/३०९ 
दि.१७.०१.२०२२ 

४. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक यांचा प्रस्ताव 
जा.क्र.आविम/लेखा-३१/२०२१-२२/व्य.अनु/३३७८/२०२२ दि.१४.०१.२०२२. 


प्रस्तावना : - 


आर्थिक वर्ष सन 2029-22 करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयांन्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चातर्गत समाविष्ट योजनांच्या ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने 
(वेतन) बाबींकरीता अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० ते ७५ टक्के मर्यादेतील निधी संदर्भाधीन क्र.२ 
येथील शासन निर्णयांन्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता माहे जानेवारी महिन्यात वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर 
कार्यक्रम Gaeta योजनांच्या वेतन बाबीसाठी अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ९० % मर्यादेतील निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर निधी संदर्भाधीन क्र.३ व ४ येथील मागणीस 
अनुसरून यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेता उर्वरीत तरतूद संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदींपैकी रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


२. सदर रु.१५०६२५००००/- (Waal पन्नस कोटी बासष्ठ लाख पन्नास हजार फक्त) निधी 
अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. 


३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर an निर्णय अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध मर्यादेत व वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकिय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४१२५७२६६७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
25.4, (37038९4300 
edf3 

31 8487817176 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., नाशिक. 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, aa आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक 
७. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. सर्व उपसचिव / कक्ष अधिकारी(का-०३/११/१३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. निवड नस्ती (का-६). 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २८ जानेवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२१-२२ सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक अधिकारी 
क्र क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पिय | येत असलेली तरतूद 
तरतूद 
Za Q 3 1_ ४ | षु ६ 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


वि (09)(09) आदिवासी विकास आयुक्तालय | ०१-वेतन ५७५०००.०० ८६२५०.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
- क्षेत्रीय यंत्रणांचे बळकटीकरण (कार्यक्रम विकास, नाशिक 
खर्च) (२२२५१३९३) 

२ | (०१(५९ आदिवासी मुलांसाठी व | ०१-वेतन ११०००००.०० १६५०००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह (कार्यक्रम विकास, नाशिक 
खर्च) (२२२५डी७२५) 

३ | (0१)(६०) आश्रमशाळा समुह (कार्यक्रम ०१-वेतन ८००००००.०० १२०००००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
खची (२२२५ डी७३४) विकास, नाशिक 
एकूण-२२२५ ९६७५०००.०० १४५१२५०.०० 

२४२५-सहकार 

४ । महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी । ३६-सहाय्यक २५००.०० वगाला आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास महामंडळाला वित्तीय सहाय्य | अनुदाने न विकास, नाशिक 
(२४२५ ०८५३) (वेतन) 

५ | शबरी आदिवासी वित्त व विकास | ३६-सहाय्यक २५०.०० पुळळ आयुका, आदिवासी 
महामंडळाला वित्तीय सहाय्य (२४२५ | अनुदाने न विकास, नाशिक 
१३५९) (वेतन) 
एकूण-२४२५ २७५०००.०० ५५०००.०० 


एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ 


९९५००००.०० 


१५०६२५०.०० 


RAVINDRA > 


D AUTE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
IN: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 


shtra, 
2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737baBe4acdedf 
3f2c6e69e25f4108, 
pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1£334FAC78848FBF7F7613, 
serial INumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F2 
0D25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 

Date: 2022.01.28 15:50:39 +05'30" 


